भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक/ 
पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 
बदलीने/ पदोन्नतीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जुले, २०१९ 


IIR आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम,१९५१ मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने/पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे | नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 

| डॉ. हरीबालाजी एन., | अपर पोलीस अधिक्षक, । पोलीस अधिक्षक, अमरावती ग्रामीण. 
भापासे गडचिरोली 

२ श्री.हर्ष पोद्दार, भापासे | पोलीस उपायुक्‍त, नागपूर | पोलीस अधिक्षक, बीड 

३ श्री. अमोघ गांवकर, । पोलीस अधिक्षक, रेल्वे । पोलीस अधिक्षक, अकोला 
भापासे नागपूर 

४ | Masta एम. अपर पोलीस अधिक्षक, । पोलीस अधिक्षक, नंदूरबार 
कमलाकर, भापोसे । गडचिरोली 

५ _  श्री.मंगेश पोपटराव । पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधिक्षक, गोदिया 
शिंदे,भापोसे परिमंडळ-३, पुणे हहर 

६ | श्री.संदिप घुगे, भापोसे | सहायक पोलीस अधिक्षक । अपर पोलीस अधिक्षक, मालेगाव, 

नाशिक ग्रामिण (पदोन्नतीने) 

७ | श्री.मनिष सहायक पोलीस अधिक्षक | अपर पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, 
कलवानिया, भापोसे (पदोन्नतीने) 

८ | श्रीमती. रागसुधा सहायक पोलीस अधिक्षक | अपर पोलीस अधिक्षक, परभणी 
आर., भापोसे (पदोन्नतीने) 

९ श्रीमती. भाग्यश्री सहायक पोलीस अधिक्षक | अपर पोलीस अधिक्षक, जळगाव 
नवटके, भापोसे (पदोन्नतीने) 


BRIA आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे | नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
१० | al. yoo हसन, सहायक पोळीस अधिक्षक । अपर पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ 
भापोसे (पदोन्नतीने) 
al q [aside कुलकर्णी, | सहायक पोलीस अधिक्षक, | अपर पोलीस अधिक्षक, अकोला 
भापोसे (पदोन्नतीने) 
१२ श्री. निखिल एन. अपर पोलीस अधिक्षक, ।अपर पोलीस अधिक्षक, गोंदिया 
पिंगळे,भापोसे वर्धा 
१३ | श्री.जी.श्रीधर, भापोसे | पोलीस अधिक्षक, बीड समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र.१३, वडसा देसाईगंज 
१४ | श्री.चंदर किशोर समादेशक, राज्य राखीव । पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
मीना, भापोसे पोलीस बल, गट क्र.८, 
मुंबई 
१५ | श्री.राकेशा सी. पोळीस अधिक्षक, अकोला | पोलीस अधिक्षक, तांत्रिक सेवा, गुन्हे 
कलासागर, भापोसे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१६ । श्री.प्रणय अशोक,  । समादेशक, राज्य राखीव । पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
भापोसे पोलीस बल, गट क्र.४, 
नागपूर 
१७ | श्री. रंजन शार्मा,भापोसे | पोलीस अधिक्षक, गुन्हे पोळीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
अन्वेषण विभाग, गुन्हे, 
महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
१८ | श्री.अंकीत पोलीस उपायुक्त, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
गोयल,भापासे परिमंडळ-२, भिवंडी, ठाणे 
शहर 
१९ श्रीमती विनिता साहू, | पोलीस अधिक्षक, गोंदिया | पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, नवी 
भापोसे मुंबई 
२० | श्री. प्रविण सी. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, । पोलीस उपायुक्त, गुन्हे, नवी मुंबई 
पाटील,भापोसे महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 
29. श्री. निलोत्पल, अपर पोलीस अधिक्षक, । पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-५, 
भापोसे मालेगाव, नाशिक ग्रामिण | नागपूर शहर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश HAH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे । नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
२२ श्री. प्रशांत व्ही. उपायुक्त (प्रशासन), राज्य | पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, 
होळकर, भापोसे गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र | अमरावती शहर. 
राज्य, मुंबई 
२३ | श्रीमती निवा जेन, पोलीस अधिक्षक, गुन्हे समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे अन्वेषण विभाग, गुन्हे, बल, गट क्र.१, पुणे. 
महाराष्ट्र राज्य, अमरावती 
२४ | डॉ. अक्षय ए. शिदे, । अपर पोलीस अधिक्षक, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे नांदेड बल, गट क्र.३, जालना 
24 श्री. लोहीत मतानी, । अपर पोलीस अधिक्षक, । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे जळगाव बल, गट क्र.९, अमरावती 
२६ श्री. निमित गोयल, । अपर पोलीस अधिक्षक, । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे सिंधुदूर्ग बल, गट क्र. ८, मुंबई 
२७ श्री.संजय भिमराव पोलीस अधिक्षक, नंदूरबार | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
पाटील, भापोसे बल, गट क्र.६, धुळे. 
२८ । श्री. सुरेशकुमार एस. | पोलीस उपायुक्त / पोलीस | पोलीस उपायुक्त, नवी मुंबई 
मेंगडे, भापोसे अधिक्षक, नागरी हक्‍क 
संरक्षण, ठाणे 
29 | श्री. संदिप जी. पोलीस उपायुक्त / पोलीस | पोलीस अधिक्षक, आर्थिक गुन्हे 
दिवान, भापोसे अधिक्षक, लाचलुचपत  । शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
प्रतिबंधक विभाग, पुणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३० _ श्री. विक्रम देशमाने, । पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधिक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 
भापोसे परिमंडळ-५, मुंबई दहशतवाद प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३१ | ail. सुधाकर बी. पोलीस उपायुक्त, उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
पठारे, भापोसे परिमंडळ-१, वाशी, नवी | मुंबई 
मुंबई 
32. | श्री. सचिन पाटील, । पोलीस उपायुक्त, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भापोसे मुख्यालय -१, मुंबई बल, गट क्र.११, नवी मुंबई 
33 श्री. राजेश आर पोलीस उपायुक्त, पोलीस उपायुक्त / पोलीस 
बनसोडे, भापोसे मुख्यालय, नवी मुंबई अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश HATH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे । नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
३४ श्री. अरविंद एच. समादेशक, राज्य राखीव । पोलीस अधिक्षक, लाचलुचतप 
चावरीया, भापोसे पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे | प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 
34 श्री. सुधिर हिरेमठ, । सहायक पोलीस पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-२, 
भापोसे महानिरीक्षक (नियोजन व | पिपंरी fare 
समन्वय), राज्य पोळीस 
मुख्यालय, मुंबई 
३६ | att. विजय. जी. मगर, | पोलीस अधिक्षक, नागरी | पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, 
भापोसे हक्क संरक्षण, नाशिक  । सोलापूर शहर 
३७ | श्री. अभिषेक त्रिमुखे, | पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस महानिरीक्षक 
भापो परिमंडळ-१, मुंबई (नियोजन व समन्वय), राज्य 
पोलीस मुख्यालय, मुंबई 


२. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र. ६ ते अ.क्र.११ येथील भापोसे अधिकाऱ्यांनी त्यांची सेवेची ४ वर्षे पुर्ण 
केली असल्याने, त्यांना वरीष्ठ समय श्रेणीमध्ये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
३. श्री. दिलीप एन. झळके, भापोसे, पोळीस अधिक्षक, अमरावती ग्रामीण यांची या आदेशान्वये इतरत्र 


बदली करण्यात येत असून, त्यांचा पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण अथवा 


अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


प. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेशानंतर, संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या/ 


पदोन्नतीच्या पदावर र्जू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१५१७११५२०१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


igned by KAILAS ARJUN ७9॥९॥/॥1) 


‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, KAILAS ARJUN 


KAILAS ARJUN 2st ounce 
MAIN BUILDING, 2ND 
GAI KWA D o- OVERNMENT MUMBAI. HOMI 
Date: 2019.07.15 17:19:55 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश HAH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिपंरी चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, नागपूर, 
१०.अपर पोळीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

१२.अपर पोळीस महासंचालक, विशेष अभियान, मुंबई. 

१३.अपर UST महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई 

१४.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 

१५.अपर पोलीस महांसचालक, नियोजन व समन्वय, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई. 
१६.अपर पोळीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस दल, मुंबई 

१७. अपर पोलीस महांसचालक, धोरण, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई 

१८. अपर पोळीस महासंचालक, रेल्वे, मुंबई 

१९.आयुक्त, रेल्वे, मुंबई 

२०.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,मुंबई 

२१.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली कॅम्प, गडचिरोली 

२२.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 

२३.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर परिक्षेत्र. 
२४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

२५.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 
२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


BRIA आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.२१७/पोल-१ 


२७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, अमरावती, बीड, नागपूर, अकोला, नंदूरबार,पुणे, 
गोंदीया, नाशिक, परभणी, जळगाव,यवतमाळ, गोंदीया, वर्धा,ठाणे,नांदेड,सिंधुदूर्ग,धुळे,नांदेड, 
जालना, औरंगाबाद,पिंपरी चिंचवड, सोलापूर 

२८.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


